सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना राज्य 
योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांक : एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/भाग-१/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक एखप्र-२०२१/ 
प्र.क्र.९०/भाग-१/प्रशा-१, दिनांक १८.०३.२०२१ 
२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 
७७/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १५.०६.२०२२ 
३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 
७७/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक १७.०८.२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक : 

उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ०१ येथील शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांना राज्य योजनेंतर्गत यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेनुसार 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर या संस्थांना राज्य योजनेंतर्गत खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्रीची खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्र. एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९२०/भाग-१/प्रशा-१, दिनांक १८.०३.२०२१ 


प्रशासकीय | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग । प्रती नग एकूण 
मान्यतेतील किंमत किंमत 
षु शासकीय ३.लिक्वीड ऑक्सीजन cH | ४७९९९९९ । ४९९९९९ 
वैद्यकीय आणि अँक्सेसरीज 
महाविद्यालय 
व रुग्णालय, 
अकोला 
षि १ शासकोय ३. एलईडी फोटोथेरेपी मशीन । ३ ३३००० ९९०० 
वैद्यकीय ४. ओटी टेबल ३ | ४००००० ६०००० 
महाविद्यालय | ७. पावर इनस्ट्रमेंट ४ | ६00००० | १२००००० 
व रुग्णालय, १२. संवहनी यंत्र सेट २ २००००० ४००००० 


नागपूर 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९२०/भाग-१/प्रशा-१ 


२. संचालनालयाच्या संदर्भ क्र.३ येथे नमूद पत्रास अनुसरुन, उपरोक्त तक्त्यातील 


यंत्रसामुग्रीची एकूण किंमत, प्रती नग किंमत व यंत्रसामुग्रीचे नाव यात तफावत असल्याने, सदर 


तक्त्यातील तपशीलात या शुद्धीपत्रकान्वये दुरुस्ती करण्यात येत असून सदर TH आता 


खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 
शासन निर्णय क्र. एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९०/भाग-१/प्रशा-१, दिनांक १८.०३.२०२१ 
प्रशासकीय | संस्थेचे नाव यंत्राचे नाव नग । प्रती नग | एकूण किंमत 
मान्यतेतील किंमत 
षु शासकोय ३. लिक्वीड ऑक्सीजन १ | ४७,९९,९९९ । ४७,९९,९९९ 
वैद्यकीय टँक आणि अँक्सेसरीज 
महाविद्यालय 
व रुग्णालय, 
अकोला 
7 q शासकीय ३.एलईंडी फोटोथेरेपी 3 | 33,000 ९९,००० 
वैद्यकीय मशीन 
महाविद्यालय । ४. ओटी टेबल 2,00,000 | ६,००,००० 
व रुग्णालय, ७. पावर इनस्ट्रमेट ४ | 3,००,००० | १२,००,००० 
नागपूर १२ URI इनस्ट्रमेट 2 | २,००,००० | ४,००,००० 
सेट 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.गीचीघा990॥9.900.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०९१९११४६३१७४१३ असा 


आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by SUDHIR 


प्रति, 


JAYA SHETTY 


Date: 2022.09.19 15:20:05 


+05'30' 


Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शेट्टी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 


. महालेखाकार -२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


Cc Av AD LO 


. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एखप्र-२०२१/प्र.क्र.९२०/भाग-१/प्रशा-१ 


o~ 


५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / नागपूर. 

. निवडनस्ती (प्रशञा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


